अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०२१-२२ 

“२२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
००१, संचालक व WIA (०१) (०१) पाणीपुरवठा 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 
विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८४३)” 
मागणी क्रमांक वाय -२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख : २१ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा :- 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ६ एप्रिल, २०२१ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि.१५.४.२०२१ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि.१२.५.२०२१ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि.२७.५.२०२१ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि. ४.६.२०२१ 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २४ जून, २०२१ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि. २८.६.२०२१ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि. १६.७.२०२१ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि. २५.८.२०२१ 
१०. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दि. १७.९.२०२१ 


० 8 6 £0 9८ ww >? 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ व वर्ग २ 
च्या अधिका-यांचे वेतनखर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी 
विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२१-२२ 
करिता ०१, वेतन साठी एकूण रुपये २१.४२१४ कोटी इतका निधी वाचा मधील अनुक्रमांक २ते५व ७ 
ते १० च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आळा आहे. तसेच ११, देशांतर्गत प्रवासखर्चासाठी 
एकूण रुपये ४.०० लाख इतका निधी वाचा मधील अनुक्रमांक ७ च्या शासन निर्णयान्वये संबंधित 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२२३ 


जिल्हा परिषदांना वितरीत करण्यात आला असून, आता जिल्हा परिषदांचा एकूण वेतनखर्च विचारात 
घेऊन सर्व जिल्हा परिषदांना पुढील वेतननिधी तसेच विहित अटी व शतींची पूर्तता करणा-या संबंधित 
जिल्हा परिषदांना प्रवासखर्च निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


झासन निर्णय:- 


सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
००१, संचालक व प्रशासन (09)(09) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 
विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी 
पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग-१ व वर्ग-२ च्या अधिका-यांचे ०१, वेतन साठी रुपये 
७,७०,००,०००/- व ११, देशांतर्गत प्रवासखर्चासाठी रुपये ५,८०,०००/- या याप्रमाणे एकूण रुपये 
७,७५,८०,०००/- (अक्षरी रुपये सात कोटी पंच्याहत्तर लाख ऐंशी हजार wad) इतके अनुदान या 
शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा 
व वित्त अधिकारी यांना मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या 
अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेला वितरीत केलेला निधी “सन २०२०-२१ 
मध्ये झालेल्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयातील खर्चाशी ताळमेळ पूर्ण करण्याच्या” अटीच्या 
अधीन आहे. प्रलंबीत ताळमेळाचे कामकाज पूर्ण झाल्याशिवाय कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने 
कोषागारातून निधी आहरित करु नये व त्याबाबतच्या प्रमाणपत्राशिवाय कोल्हापूर जिल्हा कोषागाराने 
देयक अदा करु नये. 


३. या झासन निर्णयामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची 
दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी 
आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही दक्षता घेण्यात यावी. या निधीचा अन्य बाबींवरील खर्च 
ही वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व अशा कृतीसाठी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र राहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२२३ 


8. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व 
अटी / शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिका-यांची राहील. 


प. या झासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च मागणी 
क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१) (०१) 
पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५१८४३)” या लेखाशिर्षाखाली संबंधीत उद्दिष्टांतर्गत खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२१-२२ 
या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २६७/व्यय-३, दिनांक ११ ऑगस्ट, २०२१ अन्वये 
प्रवासखर्चास प्राप्त सहमतीनुसार तसेच वेतननिधी संदर्भात प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या 
अधिकारात व वित्त विभागाने बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे.. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२११२०६०६९९२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BALASAHEB 
BABASAHEB 
HAJARE 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, सर्व 
२. विभागीय आयुक्त, सर्व 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२२३ 


४. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता ) 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१०. संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
१२. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 
१३. कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१४. निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४२१/प्र.क्र.६५/पापु-२३, दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०२१ सोबतचे सहपत्र 


मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी विभागीय/उप विभागीय आस्थापना (२२१५१८४३)" 
सन २०२१-२२ करीता या शासन निर्णयान्वये वितरीत या शासन निर्णयान्वये लेखाशीर्ष २२१५१८४३ खाली वितरीत 
करण्यात येणारी रक्‍कम करण्यात येत असलेली एकूण रक्‍कम 
०१, वेतन |११, देशांतर्गत | वितरीत करण्यात येत (अक्षरी रुपये) 
प्रवास खर्च [असलेली एकूण रक्‍कम 
(3+8) 
व 


a aa 
nee 
iy 
: 
ग 
गी 
४ 
५८०००० पये सात कोटी पंच्याहत्तर लाख Vall हजार फक्त 


BALASAHEB BABASAHEB 
HAJARE 


डर ह 


000०००० 


a] 2 
9 
Y 


2000000 १००००० 


रायगड २०००००० 


रत्नागिरी २०००००० 


१०००००० 


०८ | AU 


a 


४०००००० 


| 1 


धुळे 
नंदुरबार १०००००० 
जळगांव २०००००० 


अहमदनगर 


१०००००० 


९ | ७ 


we) 


2000000 


° 


0 | -0 
a.) 
og 


५०००००० 
सातारा ०००००० 
सांगली 
सोलापूर 
कोल्हापूर 
औरंगाबाद २५००००० 
जालना २०००००० 
परभणी 
हिंगोली 
बीड १०००००० 
नांदेड 
उस्मानाबाद 
लातूर 
बुलढाणा २५००००० 
अकोला 
वाशिम 
अमरावती ४०००००० 
यवतमाळ ३०००००० 
वर्धा 
नागपूर 
भंडारा ०००००० 
गोंदिया २०००००० 
चंद्रपूर 
गडचिरोली 
एकूण 


0 
A 


000000 


me) 
an 
“९-८ 


३०००००० 


४०००००० 


OO} -O 
 । «० | ८ 


२०००००० 


ios 


oO] 0 
we) 


१०००००० 


A 
0 


१०००००० 


२०००००० 


९) | “(.) | “_) 
an] A)! -O 


2000000 


A 
(oes 


2000000 


Lo 


*(_) | “2 
mm 


१०००००० 


A| A 
९ | ७ 


000000 


awn 


3400000 


र 


११0000) 
छ्या 
फी 
अ 
Lenser] 
क 
११११. 
Eo 
00060... 
न. 
३ 
१४ [ater | 000000 | 
१५ [कोल्हापूर '[.. ४०००७०७ | 
2. 
Lene 
eee 
Lene 
क्त 
७०० 
ही 
0१ 
8: 
क यी 
हि या 
ह 
क ०० 
३ 
Lae] 


AW | AU 
>“) | -o 


५००००० 


२०००००० 


७(9०००००० 


AV | AV 
i 
i 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


